महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः उसप-१३१४/प्र.क्र.६०/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २८ मार्च, २०१९ 


संदर्भ :- १.सा.प्र.वि. शासन आदेशा क्र. उसप-१३१४/प्र.क्र.६०/का.१४, दि.०१.०१.२०१५ 
२.सा.प्र.वि. शासन SRST क्र. उसप-१३१४/प्र.क्र.६०/का.१४, दि.११.१२.२०१८ 
३.गृ.नि.वि.शासन आदेश क्र.प्रतिनि-२०१९/प्र.क्र.२४/गृनिभू, दि.०८.०३.२०१९ 


आदेशा 


श्री.वि.ल.लहाने, उप सचिव, महसूल व वन विभाग यांची संदर्भ क्र.१ येथील शासन 


आदेशान्वये मुख्याधिकारी, कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळ या पदावर ४ वर्षे कालावधीसाठी 


प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली होती. तदनंतर संदर्भ क्र.२ येथीळ शासन आदेशान्वये 


श्री.वि.ल.लहाने, यांच्या मुख्याधिकारी, कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळ या पदावरील 


प्रतिनियुक्‍तीस दि.३०.०६.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. गृहनिर्माण विभागाने संदर्भाधिन क्र.३ च्या आदेशान्वये श्री.वि.ल.ळहाने, उप सचिव यांना 


मुख्याधिकारी, कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळ या पदावरून दि.०८.०३.२०१९ (A.A) 


कार्यमुक्त केळे आहे. त्यास अनुसरून या आदेशान्वये श्री.वि.ल.लहाने, उप सचिव, यांच्या 


मुख्याधिकारी, कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळ या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवा 


प्रत्यावर्तित करण्यात येत असून प्रत्यावर्तनानंतरची त्यांची पदस्थापना नियोजन विभागात करण्यात 


येत आहे. या आदेशानुसार श्री.वि.लळ.लहाने, उप सचिव, यांनी नियोजन विभागात तत्काळ हजर 


व्हावे. 


३.  श्री.वि.ल.लहाने, उप सचिव, यांच्या सेवा लोकसभा निवडणूक २०१९ करीता अधिग्रहीत 


करण्यात आल्या असल्यास त्यांनी प्रथमत: निवडणूक कामकाजासाठी विहित केलेले कर्तव्ये बजावणे 


आवर्यक राहील. 


४.  श्री.वि.ळ.लहाने, उप सचिव, यांचा दि.०९.०३.२०१९ ते आदेशाच्या दिनांकापर्यंतचा 


कालावधी हा सक्तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी म्हणून मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


सक्तीचा प्रतिक्षाधीन काळावधी मंजूर करण्याची कार्यवाही म.ना.से. (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) 


नियम १९८१ च्या नियम ९(१४) (एफ) नुसार व शासन निर्णय वित्त विभाग दिनांक ०२.०६.२००३ मधील 


तरतुदीनुसार नियोजन विभागाने करावी. 


शासन आदेशा क्रमांकः उसप-१३१४/प्र.क्र.६०/का.१४ 


च. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०३२८१७४४१६०४०७ असा आहे. 


हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General 
nist n Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
H h H G 2.5.4.20: 97 3b0795ae988a7c005050F9180a8021798a5cled41ad 
Gajanan Bhimrao Gurav 0 
serialNumber=54b1 1b1ccbdc577d7 1dce3b313c3fefSdc2ad659e360f 


73b682d6b6fccb8aecf, cn=Gajanan Bhimrao Gurav 
Date: 2019.03.30 12:03:16 +05'30' 


tof 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
३) अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई 
) 


अ.मु.स./प्रधान सचिव/ सचिव, महसूल व वन विभाग/ गृहनिर्माण विभाग/नियोजन 

विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्वी, मुंबई-५१ 

६) सह/ उप सचिव (आस्थापना), महसूल व वन विभाग/ गृहनिर्माण विभाग/ नियोजन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

७) उप सचिव, गृनिभू, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८) श्री.वि.ल.लहाने, उप सचिव 

९) निवड नस्ती का.१४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


